सार्वत्रिक बदल्या सन २०२० 
निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२०/प्र.क्र.७६/राउझ्ु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा:- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या-१२, दि.०७.०७.२०२० 
व दि.२३.०७.२०२०. 


शासन आदेशा- 

निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील नमूद अधिकाऱ्याने त्यांच्या 
सध्याच्या पदावर तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला असल्यामुळे, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 


तरतुदीनुसार, त्यांची सन २०२० मध्ये नियत बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ (४) 


मध्ये दर्शाविळेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
शिक २ ३ 1 ह| 
शि श्री.एस.बी.जगदाळे निरीक्षक, उस्मानाबाद भरारी पथक, मुंबई शहर 
२ | at. संतोष दिगंबर निरीक्षक, निरीक्षक राउशु ब टी-विभाग, मुंबई उपनगर 
चोपडेकर विभाग, नाशिक 
३ | श्री रामसुभंग नरेंद्र सेंगर | निरीक्षक, गोंदिया सी-विभाग, नागपूर 
8 श्री.पी. ए. मुळे निरीक्षक भरारी पथक, पंढरपूर, जि. सोलापूर 
नांदेड 
५ श्री. ए. डी. देशमाने निरीक्षक, सांगली, शहर 
सीमा तपासणी नाका, खेडदिगर, 
नंदुरबार 
६  । श्री.बापु भिका सुर्यवंशी | निरीक्षक, मे. सागर डिस्टीलरी, नंदूरबार BEX 
दयाणे, ता.चांदवड, जि. नाशिक 
७ ।मो.आजममो. इब्राहिम | निरिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक, लातूर- 
are बीड उस्मानाबाद 
८ | श्री.एम. एस. गरुड निरीक्षक, गडहिंग्लज, कोल्हापूर 
भरारी पथक उस्मानाबाद 
९ । श्री.एस.के. कोल्हे निरीक्षक, भरारी पथक, जळगांव =| कोपरगाव, जि. अहमदनगर 
| o _ श्री. एस. डी. परदेशी । निरीक्षक, मे. टिळकनगर इंड लि. | मे. श्री. गणेश स.सा.का.लि., 
(धान्यधारीत) अहमदनगर अहमदनगर 
शि q श्री. ए.व्हि. पाटील निरीक्षक, ज्ञानेश्वर स.सा.का.लि. मे. टिळकनगर इंडस्ट्रिज 
भेंडा ता.नेवासा, जि. अहमदनगर लि., (धान्याधारित), जि. 
अहमदनगर 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२०/प्र.क्र.9६/राउशु-१ 


१२ | aft. एस. टी. माळवे निरीक्षक, रा.उ.शु, एम-विभाग फलटण शहर, जि. सातारा. 
मुंबई उपनगर 
१३ _श्री.सी.पी हांडे निरीक्षक,,रा.उ.शु.,एफ - विभाग, डी-विभाग, मुंबई शहर 
ठाणे 
१४ श्री. एस. बी. पाटील निरीक्षक, राउशु, ओ-विभाग, मुंबई बी-विभाग, ठाणे 
उपनगर 
१५ | श्री.सुजित पाटील निरीक्षक, बी - विभाग, ठाणे मे. दहिसर डिस्टिलरी, 
पालघर 
१६ श्री. पी.आर. तापडे निरीक्षक, राउशु, आर-विभाग, एफ-विभाग, ठाणे 
मुंबई उपनगर 
१७ । श्री.एम.आर.बोज्जावार । निरीक्षक, डी- विभाग, ठाणे एम-विभाग, मुंबई उपनगर 
१८ | श्री. एस. एस. जाधव  । निरीक्षक, राउशु, टी-विभाग, मुंबई | भरारी पथक, पालघर 
उपनगर 
१९  श्री.नंदकुमार शामराव । निरीक्षक,निरीक्षक, राउशु, अ-विभाग, पुणे हहर 
जाधव विभागीय भरारी पथक पुणे 
विभाग,पुणे. 
२० | जगदीश अनंतराव निरीक्षक राज्य उत्पादन Boh ओ-विभाग, मुंबई उपनगर 
देशमुख भरारी पथक क्र.१ मुंबई हहर 
२१ श्री. पी. बी. सास्तुरकर | निरीक्षक, राउशु, भरारी पथक, बी-विभाग, मुंबई शहर 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२२ श्री. डि.पी. बगाव निरीक्षक, मे. अशोक स.सा.का. जळगाव शहर 
लि. अशोकनगर,श्रीरामपुर जि. 
अहमदनगर 
२३ | विनय मनोहर शिर्के निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क के-विभाग, मुंबई उपनगर 
बी-विभाग, मुंबई शहर 
२४ श्री गुलाब लक्ष्मणराव । निरीक्षक, रा.उ.शु., कुर्डुवाडी, मे. सहकारमहर्षी शंकरराव 
जाधव जि.सोलापूर मोहिते स.सा.का.लि., 
अकलूज, जि. सोलापूर 
२५ _ श्री. एम. आर. चौधरी  । निरीक्षक, राउशु, भ.प.१, मुंबई आर-विभाग, मुंबई उपनगर 
उपनगर 
२६ | at. संदिप जे. मोरे निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, । एल-विभाग, मुंबई उपनगर 
के विभाग, मुंबई उपनगर 
२७ | att. ए.व्हि. दळवी निरीक्षक, मे. गणेश स.सा.का. लि. |  ई-विभाग, मुंबई हहर 
अहमदनगर 
२८ | at. सचिन य. श्रीवास्तव | येवला, नाशिक मालेगाव, नाशिक 
२९ _ | att. dt. टी. घोरतळे कोपरगाव, अहमदनगर मे. ज्ञानेश्वर स.सा.का.लि., 
जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२०/प्र.क्र.७६/राउशु-१ 

२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित अधिकाऱ्यांस सदर पदावर रूजू होण्यासाठी 
दि.१०.०८.२०२० (म.नं) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही 
आदेशाची प्रतिक्षा न करता सदर पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. सदरचे आदेश हे बदलीचे तसेच कार्यमुक्‍तीचे 
आदेश असून आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी तसेच क्षेत्रीय प्राधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र आदेश निर्गमित 
करण्याची आवश्‍यकता नाही. सदर अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल शासनास 
तात्काळ सादर करावा. तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी 
होण्याकरिता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत या आदेशाच्या दिनांकापासून 
बदलीपूर्व कार्यालयाने आहरीत करू नये. 

३. सदर बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी 


असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००८१०११४२२६१९२९ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 
htra, 


Di 
णा a, 
2. 3e83b04db3eb31230d59claf4b6e29ee6c1f13 
हः 10032, 


, postalCode=400032, 
”ALAYA, MUMBAI, 


AJETRAO ——— 
(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७) संबंधित अधिकारी. 
८) निवडनस्ती (राउशु-१). 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKR 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


